पेठवडज, ता. कंधार जि. नांदेड येथील 
प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ३० खाटांच्या 
ग्रामीण रुग्णालयात  श्र्रेणीवर्धन 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः श्रेणीवर्धन-२०२४/ प्र.क्र.२७७/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: २० सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/कक्ष-३/ 
टे-२/न. क्र. १०२००४/ पेठवडज श्रे.व. प्रशामा/१५०११-१२/२४, दिनांक ०५.०८.२०२४. 


प्रस्तावना :- 
पेठवडज, ता. कंधार जि. नांदेड येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ३० खाटांच्या ग्रामीण 
रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


पेठवडज, ता. कंधार जि. नांदेड येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ३० खाटांच्या ग्रामीण 
रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्यास विशेष बाब म्हणून या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०९१४२३३५७४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAVITA PRADIP PISE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH AND 
FAMILY WELFARE DEPARTMENT, 
0८0: 
PRADIP - 
s 
5 
9। 17486A35D42 
Pp | E 3 |ADIP PISE 
Date: 2024.09.20 16:53:06 +05'30° 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
> 


१. महालेखापाल (लेखा व लेखापरिक्षा/लेखा व SSAA), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

५. सहाय्यक संचाळक (लेखा व लेखापरिक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः श्रेणीवर्धन-२०२४/प्र.क्र.२७७/आरोग्य-४ 


. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नांदेड. 
. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 

, निवडनस्ती (आरोग्य-४). 


oe ७ © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


